महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडा धोरण, २०१२ 
व्यायामशाळा विकास अनुदान योजनेत सुधारणा. 
सुधारीत नियमावली 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण क्रीडा विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक: संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र. ४९ /क्रीयुसे-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २६ फेब्रुवारी, २०१९. 
वाचा 2 
१) area निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. क्रीडाधो-२०११/प्र.क्र.५५/११/ 
क्रीयुसे-१, दि.१४ जून, २०१२. 
२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र क्रीडाधो- संकीर्ण/प्र.क्र. ४९/क्रीयुसे-१, 
दि. ८ जानेवारी, २०१९. 
शासन शुध्दीपत्रक 
राज्याचे क्रीडा धोरण,२०१२ घोषित करण्यात आले असून, त्याची अंमलबजावणी 
करण्याबाबत दिनांक १४.६.२०१२ चा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. या क्रीडा 
धोरणातील मुद्दा क्रमांक-४.७ (ब) हा व्यायामशाळा विकास योजनेबाबत आहे. त्यानुसार, 
व्यायामशाळा विकास योजना तयार करण्यात आली असून त्यात सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित आहे. 
व्यायामशाळा विकास अनुदान योजनेसाठी संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णय दिनांक ८/१/२०१९ 
अन्वये सुधारीत नियमावली लागू करण्यात आली आहे. 


२. उपरोक्त दि. ८/१/२०१९ च्या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट “अ” येथील 
व्यायामशाळा विकास अनुदान योजनाबाबतच्या नियमावलीतील नियम क्रमांक ४ मध्ये 
खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


नियम क्र.४ (१०) :- “ व्यायाम साहित्यासाठी प्रस्ताव दाखल करताना प्रस्तावाबरोबर आवऱ्यक त्या 
व्यायाम साहित्याची यादी व व्यायामसाहित्य खरेदी करावयासाठी अधिकृत पुरवठादाराचे खर्चाचे 
अंदाजपत्रक सादर करणे आवश्‍यक राहील. प्रस्तावाला प्रथम तत्वत: मान्यता देण्यात येवून शासन 
अनुदान रु.७.०० लक्ष मर्यादेत अनुदान रक्कम संस्थेस वितरीत करण्यात येईल. अनुदान मंजूर 
सस्थेने खरेदीबाबतचे सर्व शासकीय नियमाची अंमलबजावणरी करुन प्रस्तावासोबत जोडलेल्या 
व्यायाम साहित्य यादी नुसार व्यायाम साहित्य खरेदी करावे “ 


या ऐवजी 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र. ४९ /क्रीयुसे-१, 


“ व्यायाम साहित्यासाठी प्रस्ताव दाखल करताना प्रस्तावाबरोबर आवर्यक त्या व्यायाम साहित्याची 
यादी व व्यायामसाहित्य खरेदी करावयासाठी अधिकृत पुरवठादाराचे खर्चाचे अंदाजपत्रक सादर 
करणे आवश्यक राहील . प्रस्तावाला प्रथम तत्वत: मान्यता देण्यात येवून शासन अनुदान रु.७.०० 
लक्ष मर्यादेत व्यायाम साहित्य हे विहीत पध्दतीने खरेदी करुन जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालया 
मार्फत पुरविण्यात यावे . असे वाचावे ” 


सदर शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०२२७१४३८२८९९२१ असा आहे. हे 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


‘ Digitally signed by Rajendra Shank war 

Rajendra 11 11 01.00 

st=Maharashtr 

1088; f64ad6dd \d. 

Shankarrao Pawald उमा sharkaras Powe 

Date: 2019.02.27 14:41:30 +05'30' 

(राजेंद्र पवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव. 

. मा.उप मुख्यमंत्र्यांचे सचिव. 

. मा.प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

महासांचालक, माहिती व जनसंपर्क,संचाळनालय यांना या शासन निर्णयाची व्यापक प्रसिध्दी 
देण्याच्या विनांतीसह 

५. आयुक्‍त/संचालक, क्रीडा व युवक सेवा,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर, 

७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर, 

८. नियोजन विभाग (का.१४७१ व १४८१), मंत्रालय, मुंबई. 

९. वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई. 

१०. सर्व जिल्हाधिकारी, 

११. सर्व जिल्हा नियोजन अधिकारी यांना संचाळक,अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयामार्फत. 

१२. सर्व उपसांचाळक,क्रीडा व युवक सेवा (क्रीडा व युवक सेवा,संचालनालयामार्फत). 

१३. सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (क्रीडा व युवक सेवा,संचालनालयामार्फत). 

. ग्रंथपाल, विधीमंडळ ग्रंथालय, विधानभवन, मुंबई. 

१५. मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा.राज्यमंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१७. निवड नस्ती (क्रीयुसे-१, क्रीयुसे-२ व क्रीयुसे-३). 


Cc WwW A -5 


=0 
oC 


-0 


पृष्ठ २ पैकी २ 


